गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, औरंगाबाद कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७४ 
पदांना  दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०२३/५६८/ प्र.क्र.२१०/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १६/०५/२०२३ 
वाचा:- १. शासन निर्णय क्र.गोविमं १०९७/(२९०/९७)-जसंअ, दि.२९/०८/१९९८. 
२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. आढावा-१००२/ (३३५/२००२)/ 
आ(प्रशि), दि.०६/०२/२००३ 
३. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१६/प्र.क्र.१७५/ 
२०१६/आ(प्रशि), दि.३०/११/२०१६. 
४. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय आढावा -२०१८/ प्र.क्र.४५/ २०१८/ 
आस्था.(पुनर्रचना), दि.१०/०१/२०१९. 
५. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र-मुदतवा :२०२३/प्र.क्र.१४३/ 
दि.५०/४/२०२३. 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
fe 26.102.2023: 
७. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. गोमपाविम/आ - 9/282, दि. २७.३.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ ते ४ येथील शासन निर्णयान्वये 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
कार्यालयातील मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती 
सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. सदर पदांना खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/५६८/ प्र.क्र.२१०/मोप्र-२ 


कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी | मुदतवाढ कालावधी 
आस्थापना 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी | ७४ पदे दि.०१/०९/२०२२ ते 

मराठवाडा पाटबंधारे विकास दि.२८/०२/२०२३ 

महामंडळ, औरंगाबाद. 


संदर्भ wm. येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार देण्यात 
आले आहेत. 

संदर्भ क्र.9 येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद कार्यालयाच्या 
संदर्भ क्र.७ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट - -अ* मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, औरंगाबाद कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७४ पदांना 
(परिशिष्ट-अ) संदर्भ क्र.६ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि. ०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 
१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत 
असतील. 
२) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालू 
राहतील. 
3) सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
४) यासर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित कालावधीत सादर 
करावा. 
५) यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे प्रस्ताव व विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र 
त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत व प्रमाणपत्रासह तसेच रुपांतरीत 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/५६८/ प्र.क्र.२१०/मोप्र-२ 


अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची नावे सेवानिवृत्तीच्या दिनांकासह सादर 


करण्यात यावेत. 
१. सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च , 

(८०) सर्वसाधारण, 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 

(oy) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 
(०४(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (अनिवार्य) 

(४७०१ आय २०४). 

२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८ 
/१६ / आ.पु.क., दि. ८.२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५१८१६४३४७०२२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


ABHAY KESHAORAO > 
YEDSIKAR 


(अभय येडसीकर) 
सहपत्र : परिशिष्ट -अ० कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 


१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/५६८/ प्र.क्र.२१०/मोप्र-२ 


शः 


कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद. 


. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
. अधीक्षक अभियंता, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 


औरंगाबाद. 

यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजुरी 
दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा 
करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 


६. वित्त विभाग ( व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 


. कार्यासन आ-(प्रशि) /अर्थ-१/आस्था. (पुनर्रचना), जलसंपदा विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 


. मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/५६८/ प्र.क्र.२१०/मोप्र-२ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२३/५६८/प्र.क्र.२१०/मोप्र-२, दिनांक १६/०५/२०२३ चे सहपत्र. 
दि. ०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७४ 


पदे 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
बिड २ cf... |. “प 
| o । कार्यकारी संचालक, हिं कार्यकारी संचालक aa 
गोदावरी मराठवाडा Q | मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी 1१ | 
पाटबंधारे विकास ३ | अधीक्षक अभियंता = aa 
महामंडळ, औरंगाबाद ४ | लेखा अधिकारी 1१ | 
५ | उप अभियंता/सहाय्यक कार्यकारी २ 
अभियंता/सहाय्यक अभियंता श्रेणी- 
१/उप विभागीय अभियंता/उप 
विभागीय अधिकारी 
६ । सहायक अभियंता श्रैणी-२/झाखा ८ 
अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता 
७ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ८ 
८ | सहायक लेखा अधिकारी ३ 
९ | प्रथम लिपिक (a | 
| १९. वरिष्ठ लिपिक ८ 
1] १ । कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक-नि- १७ 
टंकलेखक / टंकलेखक 
१२ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) २ 
१३ । लघु टंकलेखक/निम्न श्रेणी शग 
लघुलेखक 
१४ । वाहन चालक ४ 
१५ | शिपाई १३ 
१६ । चौकीदार ३ 
एकूण | ७४ | 


KREKREEREREREREE 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


